Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 26th November 2015 


VERY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३९ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५ / कार्तिक २८ -अग्रहायण ४, शके १९३७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११ .०० 

___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १७३. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ६ नोव्हेंबर , २०१५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 


क्र . टिपीएस -२४१३- ६६-प्र . क्र . १४८- २०१३- नवि-९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६- २६४३-प्र .क्र . ३००( अ )-९७-नवि-९ , 
दिनांक ७ जानेवारी, २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ): 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे झिंगाबाई टाकळी ( पटवारी हलका क्र . ११अ ) येथील सर्व्हे क्र . २३ / १ मधील २.०२ हेक्टर क्षेत्र कृषी 
विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यासने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) तिच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . ३३ / ११३४ , 
दिनांक १० जुलै , २०१४ अन्वये, उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून वगळणे व मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ ) व ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७( १ ) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असे संबोधले आहे) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त कृषी विभागातून वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील , 
मौजे झिंगाबाई टाकळी ( पटवारी हलका क्र . ११अ) येथील सर्व्हे क्र . २३/ १ मधील २.०२ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करणेबाबतच्या उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींच्या अधिन राहून पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लीखीत दिनांक ७ 
जानेवारी, २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


ना . - एक - अ- १ ( १७१० ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ - २५ , २०१५ / कार्तिक २८ -अग्रहायण ४, शके १९३७ 


नोंद 
मौजे झिंगाबाई टाकळी ( पटवारी हलका क्र . ११अ) येथील सर्व्हे क्र . २३/१ मधील २.०२ हेक्टर क्षेत्र , भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषी विभागातून 
वगळण्यात येत असून मुक्त झालेले क्षेत्र खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्र . १ - नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त , आवश्यक 

सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 
अट क्र . २ - सुविधा क्षेत्रांचा विकास जमीनमालकाने करावा . 
अट क्र . ३ -विषयातील जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र व Waste Water Recycling Plant सुविधा ची उभारणी करणे 

आवश्यक राहील . 
अट क्र . ४ - उक्त क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा- सुविधा जमीनमालकांनी/विकासकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणेबंधनकारक 

राहील . मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 
अट क्र . ५ - प्रस्तुत फेरबदलाखालील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी जमीनमालकाची राहील . 
अट क्र . ६ - अशा प्रकारच्या विभाग बदलाकरिता शासनाने भविष्यात अधिमूल्य आकारण्याचा वा इतर काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास , जमीन 

मालक/ विकासक यांना असा निर्णय बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ७ - उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास टप्प्याने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर , एकूण 

जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 
क अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
ख सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर । एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
ग सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

ड सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व 
मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


6F 


ल्यावर 


वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास अभिन्यास परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . ” 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . १७४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai -400 032 , dated 6th November , 2015 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 

No . TPS - 2413 - 66- CR- 148- 2013 - UD- 9 . 

Whereas , Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No . TPS -2496- 2643-CR- 300 ( A )-97- UD- 9 , dated the 7th 
January , 2000 and has come into force with effect from the 1st March , 2000 (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ” ) under Section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 ( Mah. XXXVII of 1966) ( hereinafter referred to as “the said Act ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ 


And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 2 . 02 Ha ., comprising Survey 
No . 23 / 1 of Mouje Zingabai Takali (Patwari Halka No . 11A ) is included in Agricultural Zone (hereinafter 
referred to as “ the said Land” ); 

And whereas, the Nagpur Improvement Trust, Nagpur vide its GeneralMeeting Resolution No. 33 / 1134 , 
dated the 10th July , 2014 , after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the 
said Act, had submitted to the Government for its final sanction a modification proposal regarding 
deletion of the said Land from Agricultural Zone and inclusion of the land so released in Residential 
Zone (hereinafter referred to as “ the said Modification Proposal"); 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning 
Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the said Modification Proposal regard 
ing the deletion of the said Land from Agricultural Zone, and inclusion of the land so released in 
Residential Zone should be sanctioned with some conditions; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under Section 37 ( 2 ) of the said Act, the 
Government hereby , sanctions the said Modification Proposal regarding deletion of land admeasuring 
2 .02 Ha . comprising Survey No . 23 / 1 of Mouje Zingabai Takli ( Patwari Halka No. 11A ) and inclusion of 
the land so released in Residential Zone and for that purpose amends the above referred Notification 
dated the 7th January , 2000 as follows ; 

“ In the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


“ The land admeasuring 2 . 02 Ha . compromising Survey No. 23 / 1 of Mouje Zingabai Takali ( Patwari 
Halka No . 11A ), is deleted from Agricultural Zone and the land so released is included in Residential 
Zone as shown on the Plan , subject to conditions specified below 
Condition No. 1 - In the layout of the said land, in addition to 10 % compulsary open space , requisite 

Amenity Space shall be provided as per the prevailing Development Control Regu 

lations for Nagpur City . 
Condition No . 2 - The Amenity Space shall be developed by the land owner . 
Condition No. 3 - It is necessary to install the Rain Harvesting Plant and Waste Water Recycling 

Plant for the building to be constructed on the land under modification . 
Condition No . 4 - It is compulsory for the land owner / developer to provide all the Basic Amenities 

required for the land under modification at his own cost . The Basic Amenities 

includes roads and drainages etc . 
Condition No . 5 - It is responsibility of the land owner to provide potable and sufficient water supply 

to the land under modification . 
Condition No . 6 - If is deleted by the Govt. in future , to charge premium on such a zone change on 

any other policy decision in this regards is take, such Decision shall be binding 

on the Land Owner / Developer. 
Condition No . 7 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under 

such layout shall be monitored by the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur 
in relation to development of basic amenities as per the stages given below . 


a 


After final approval of layout 


After completion of 40 % of Basic 
Amenities 
After completion of60 % of Basic 
Amenities 
After completion of 80 % of Basic 
Amenities 
After completion of 100 % of Basic 
Amenities 


Sale of 25 % of the total plots , shall be 
permissible . 
Sale of 50 % of the total plots , shall be 
permissible . 
Sale of 75 % of the total plots , shall be 
permissible . 
Sale of 90 % of the total plots , shall be 
permissible . 
Sale of 100 % of the total plots, shall be 
permissible . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५ / कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ 


If Group Housing Scheme is proposed to be developed in the layout , then occupation certificate 
shall not be given unless all the Basic Amenities are fully developed , as per the norms prescribed by the 
Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 

In case of non -compliance layout approval shall be liable to be cancelled . 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur during office hours on all work 
ing days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Govt. web site www .maharashtra . gov.in 

By order in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHAUHAN, 
Section Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १७५ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 
क्र . जिउनिना -पणन - कृउबासभिवापूर - जाहिरनामा- २३४३९ -२०१५. 


ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती , भिवापूर या संस्थेच्या संचालक मंडळाची २०१५- २०२० करिता निवडणूक 
घेतली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदर निवडणुकीत कषि उत्पन्न बाजार समिती, भिवापूर या संस्थेच्या संचालक मंडळावर एकूण १८ संचालक निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, भिवापूर या समितीच्या पणन प्रक्रिया मतदार संघातील निवडणूक , निवडणूक निणर्य अधिकारी , कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , भिवापूर यांनी दिनांक २७-१०-२०१५ रोजी निवडणूक घेवून निवडणूक निकाल दिनांक २८ -१०-२०१५ रोजी या कार्यालयास सादर केला . 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४- ४( अ) व नियम १९६७ चेनियम ८३ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे आदेश कृबास - २००६/प्र . क्र . ४३९/ ११- स , दिनांक ३- ११-२००७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , स . ल . भोसले, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नागपूर याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
भिवापूर या समितीच्या पणन मतदार संघातून श्री . येंगळे भाष्कर भाऊरावजी हे संचालक मंडळामध्ये निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


स . ल . भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक, 

सहकारी संस्था तथा 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी , नागपूर . 


नागपूर : 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१५ . 


भाग १ - अ ( ना. वि . पु.). म. शा . रा ., अ. क्र . १७६ . 


जिल्हा निवडणूक अधिकारी- कृषी उत्पन्न बाजार समिती तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 
वाचा :- (१) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ कलम १४(४)( अ ) 


( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सावली ता . सावली यांचा कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

नियम , १९६७ चे नियम - ५६ व ८१ प्रमाणेविहीत नमून्यातील निवडणूक निकाल बाबत अहवाल दिनांक १९ - १० - २०१५ . 


क्र . जिउनिचंद्र - कृ . उ. बा . स . सावली - अधिसूचना - २०३१९ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वाचा क्र . ( २ ) चे अन्वये कृषी उत्पन्न बाजा समिती , सावली , ता . सावली, जि . चंद्रपूर या बाजार समिती 
सदस्यांची सन २०१५- १६ ते २०२० - २१ या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणूक निकाल कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
( विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम- ५६ व ८१ मधील तरतुदीनुसार सादर केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४)( अ) व कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदी अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , आर. डी . कौसडीकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , चंद्रपूर या अधिसूचनेद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सावली, ता . सावली, जि . चंद्रपूर या बाजार समितीचे सन २०१५ - १६ ते २०२०- २१ या 
कालावधीकरिता खालील नमूना- ११ क (नियम ८३ प्रमाणे) मध्ये दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडून आलेले सदस्य म्हणून अधिसूचित करीत आहे. 


कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सावली , ता . सावली , जि . चंद्रपूर निवडणूक २०१५-१६ ते २०२० - २१ 

करिता निवडून आलेल्या समिती सदस्यांचा तपशील 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सभासदाचेनाव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघातुन निवडून आले 

आहेत तो मतदार संघ 


- 


-Y 


० 


० 


___ (२ ) 
___ श्री . भोपये दौलत कवडूजी 
___ श्री . मुद्दमवार देवराव गणपती 
___ श्री . कुकडे मनोहर बालाजी 

श्री . स्वामी अनिल मुरलीधर 
___ श्री . बोरकुटे यशवंत विश्वनाथ 

श्री . बुरले तुलसिदास ढिवरु 
श्री . येनगंटीवार विलास सुधाकर 
श्री . शेरकी हिवराज शामराव 

श्री . गाडेवार प्रशांत प्रभाकर 
___ श्रीमती पाल मायाबाई मारोती 

श्रीमती चुदरी मुखराबाई वासुदेव 
___ श्री . शेरकी आनंदराव बाजीराव 

श्री . चन्नावार मोहन वासुदेव 
श्री . शेंडे डोमाजी लहूजी 

श्री . खेडेकर रमेश काशीवार 
___ श्री . हूलके सुरेश चिरकुटा 

श्री . तंगडपल्लीवार संतोष सुधाकर 
१८ श्री . चिटनुरवार प्रशांत मोहनराव 


( ३ ) 
मु . हिरापूर , पो . बोथली, ता . सावली 
मु . पो . हरंबा , ता . सावली 
मु . डोनाळा , पो . नि . पेठगांव , ता . सावली 
मु . पो . चकपिरंजी , ता . सावली 
मु . पो . निफंद्रा, ता . सावली 
मु . पो . सामदा बुज ., ता सावली 
मु . चांदली बु., पो . राजगड , ता . सावली 
मु . थेरगांव , पो . निमगांव, ता . सावली 
मु . पो . ता . सावली 
मु .सिर्सी, पो . लोंटोली, ता . सावली 
मु . पो . कवठी, ता . सावली 
मु . पो . मोखाळा , ता . सावली 
मु . पो . गेवरा , बुज ., ता . सावली 
मु . पो . सोनापूर , ता . सावली 
मु . पो . पालेबारसा, ता . सावली 
मु . पो . निमगांव , ता . सावली 
मु . पो . कापसी, ता . सावली 
मु . पो . केरोडा, ता . सावली 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्ग ) 
सहकारी संस्था ( वि . जाती/ भ . ज . ) 
सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत ( अनूसुचित जाती/ जमाती ) 
ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
हमाल/ मापाडी मतदार संघ 
व्यापारी/ अडते मतदार संघ 
व्यापारी/ अडते मतदार संघ 


० 


० 


आर . डी . कौसडीकर , 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सावली, ता . सावली 
तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, चंदूपर . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) . म. शा . रा ., अ . क्र . १७७. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्र . जिउनिगड- कृउबास -कलम ५७(४ )- ६४१६- २०१५ . – 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ५७ ( ४ ) नुसार व मा . पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश 
क्रमांक सीएमआर/ आर ३५/ अॅक्ट/ व रुल्स , दिनांक १८- ०९ -१९८१ याद्वारे मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , एम . एल . गणवीर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सिरोंचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीस रक्कम येणे आहे किंवा कसे याबाबतचे प्रश्नाचे निर्णयासाठी व त्या प्रयोजनासाठी 
न्यायाधिकरणाची प्रस्थापना करीत आहे . सदर न्यायाधिकरणामध्ये उक्त कायदा व त्याखालील नियमान्वये पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करणेकरीता 
ना . - एक - अ- २ ( १७१० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५/ कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


श्री . राजु गंगाधरराव खापरे , सचिव/ चिटणीस , कृषी उत्पन्न बाजार समिती, चामोर्शी यांची नियुक्ती करीत आहे . सदर नियुक्तीचे तारखेपासून दोन 
महिन्याचे आत अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यासाठी निर्देशीत करण्यात येत आहे . 


सदरहू आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २६- १० - २०१५ रोजी पारीत करीत आहे . 


गडचिरोली : 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१५ . 


एम . एल . गणवीर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , गडचिरोली. 


भाग १- अ ( ना .वि .पु .). म. शा . रा., अ . क्र . १७८ . 


क्रमांक जिउनि - कृउबास -निवडणुक - आमगांव -८३९५ -२०१५. 
ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती , आमगांव या बाजार समितीची निवडणूक सन २०१५ -२०२० करिता दिनांक २- ८ - २०१५ रोजी पार पडलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सरपंच, ग्रामपंचायत , बनगांव यांचे पत्र क्रमांक १५१/ १५, दिनांक ३० -९ - २०१५ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आमगांव येथे 
पदसिद्ध सदस्य म्हणून त्यांचे ठराव क्रमांक १० / १, दिनांक ७-९ - २०१५ अन्वये श्री . मनोजसिंह पुरणसिंह चौव्हान सदस्य ग्रामपंचायत , बनगांव यांचे नाव 
पाठविण्यात आलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ (इ ) मधील तरतुदीनुसार एक सदस्य, मुख्य 
बाजार ज्या स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या अधिकारीतेमध्ये असेल ( पंचायत समिती व्यतिरिक्त ) स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा सरपंच किंवा 
स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी बाजार समितीवर पात्र ठरतो. 

त्याअर्थी, आता, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आमगांव वर श्री . मनोजसिंह पुरणसिंह चौव्हान , सदस्य ग्रामपंचायत , बनगांव याची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) ( १ ) च्या तरतुदीनुसार खालील तपशीलासह पदसिद्ध सदस्यांचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे . 


अ . क्र . 


बाजार समितीचे नाव 


मतदार संघ 


पदसिद्ध व्यक्तीचे नाव 


संपूर्ण पत्ता 


( १) 


( ३) 


( ५) 


(२) 
आमगांव 


श्री . मनोजसिंह पुरणसिंह चौव्हान 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , आमगांवचे 
पदसिद्ध सदस्य म्हणून ग्रामपंचायतचे 
प्रतिनिधी 


सदस्य , ग्रामपंचायत 
बनगांव. 


गोंदिया : 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ . 


दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


AN GOVERNMENT PRESS, CENIL. PRINES,NAGPUR:99 


